“राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत शासकीय रुग्णालयांत भरती 
होणाऱ्या प्रौढ आणि बाल रुग्णांकरीता 
प्रमाणित आहारास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१८३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०१९. 


वाचा : 
१) नगर विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. UD&PHD No.HSP/ 
१०७६/५१२१-२--३ दि.१२ ऑगस्ट,१९७६ 


२) इंडियन कौन्सील ऑफ मेडीकल रिसर्चेस (1.C.M.R.) यांनी निश्चित केलेली मानके-२०१० 


३) सह संचालक, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
५/आहार जी.आर./११२५/१७ दिनांक १८.०१.२०१७. 


प्रस्तावना: 


शासकीय रुग्णालयात भरती असलेल्या प्रौढ आणि बाल रुग्णांकरीता प्रमाणित आहार 
उपरोक्त दि. १२.०८.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला होता. सदर शासन 
निर्णयास ३० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून त्यामध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार सुधारणा करणे 
आवश्यक आहे. मधुमेह असणारे रुग्ण, क्षयरोगाचे रुग्ण, रुग्णालयातील आंतररुग्ण आणि 
मनोरुग्णालयातील रुग्ण यांच्यासाठी आहाराचे प्रकार व त्याचे प्रमाण यामध्ये बदल झालेले आहेत. 
तसेच ICMR च्या २०१० च्या मानकानुसार आहार प्रकार व प्रमाणामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत शासकीय रुग्णालयांत भरती 
होणाऱ्या रुग्णांच्या आहार प्रकारामध्ये व आहार प्रमाणामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 
राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, संदर्भ सेवा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, 
मनोरुग्णालये, क्षय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, इत्यादी येथे उपचाराकरीता भरती होणाऱ्या रुग्णांना 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१८३/आरोग्य 3 


उत्कृष्ट दर्जाचा आहार देण्यासाठी यापूर्वीचा शासन निर्णय रद्द करुन ICMR च्या शिफारशी नुसार 
सध्याच्या आहारामध्ये समाविष्ट असलेल्या खादयपदार्थामध्ये पोषणमुल्याच्या आवश्‍्यकतुनसार नवीन 
खादयपदार्थ समाविष्ट करण्यास तसेच बालकांच्या बाबतीत वयोगट आणि खादयपदार्थाचे प्रमाण 
यामध्ये सुधारणा करण्यास खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त आहाराबाबतचा तपशिल खालील प्रमाणे असून त्याबाबतची परिशिष्टे सोबत जोडली आहेत. 


अ” सर्व प्रकारचे बालरुग्ण 
१. स्तनपानवरील शिझुचा आहार - (परिशिष्ट-१) 
२. स्तनपान उपलब्ध नसलेल्या शिश्ञुचा आहार- (परिशिष्ट-२) 
३. बालरुग्णासाठी संपूर्ण आहार - (परिशिष्ट-३) 
४. बालरुग्ण कर्करोगी व जळीत रुग्ण यांच्यासाठी अतिप्रथीनयुक्‍त आहार - (परिशिष्ट-४) 
५. शास्त्रकिया झालेल्या बालकांना दयावयाचा आहार - (परिशिष्ट-५) 
६. बालरुग्णांसाठी पातळ आहार - (परिशिष्ट-६) 
. सातमहिने ते बारा महिने वयाच्या शिज्युसाठी संपूर्ण आहार - (परिशिष्ट-(७) 
“ब” सर्व प्रकारचे प्रौढ रुग्ण 
१. प्रौढ स्त्री व पुरुष रुग्णांसाठी संपूर्ण आहार - (परिशिष्ट-८) 
२. प्रौढ रुग्ण, कर्करोग व जळीत रुग्ण यांच्यासाठी अति प्रथिनयुक्त आहार - (परिशिष्ट-९) 
३. पातळ व हलका आहार - (परिशिष्ट-१०) 
४. प्रौढ स्त्री व पुरुष मनोरुग्ण आहार - (परिशिष्ट-११) 
“क” उपचारात्मक आहार 
१. मधुमेह व ह्दयरोगगस्त पुरुष व स्त्री रुग्णांसाठी - (परिशिष्ट-१२) 
२. मुत्रपिंड विकासर व डायळेसिससाठी आहार - (परिशिष्ट-१३) 
३. राईल्स टयुब फिड - (परिशिष्ट-१४) 
“ड” पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालकांसाठी आहार 
१. पोषण पुर्वसन केंद्रातील बालकांना सुरुवातील दयावयाचा आहार - (परिशिष्ट-१५) 
२. पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालकांना दयावयाचा पुनर्वसन स्थितीतील आहार - (परिशिष्ट-१६) 
३. प्रमाणित पौष्टिक बाल आहार - (परिशिष्ट-१७) 
४. प्रमाणित पौष्टिक आहार - (परिशिष्ट-१८) 


सदर आहार प्रमाणकाबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सुचना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ ते १८ 
नुसार निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आहाराच्या सर्वच बाबी या संबंधित रुग्णांलयास बंधनकारक 
नसून या मार्गदर्शक स्वरुपाच्या आहेत. सदर आहार पुरविण्यासाठी रुग्णांलयांना अतिरिक्‍त आर्थिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१८३/आरोग्य 3 


तरतुद करण्याची आवश्‍यकत नाही. सदर आहार रुग्णालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आर्थिक 


तरतुदीच्या मर्यादेत पुरविणे आवश्‍यक आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥॥89॥॥॥9.90५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२०१७२३०१३६१७ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


qo. 
११, 
१२. 
१२३. 


१४. 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Rajendra 
R a e n d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Peer Kaurte, C = IN, S = 
S h am rao} | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


K Date: 2019.04.23 16:35:05 
aurte Date:2 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


महालेखापाल- १/ २ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


आयुक्‍त (कुटुंब कल्याण) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 


संचाळनालय, मुंबई. 


मुख्य अभियंता तथा आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांचे समन्वयक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


औरंगाबाद. 
सर्व अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


DRA निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१८३/आरोग्य 3 


१६.सर्व सहसंचालक, आरोग्य सेवा. 

१७.सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा. 

१८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

१९.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

२०.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
२१.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
२२.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सर्व कार्यासने) 
२४.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


अ” सर्व प्रकारचे बालरुग्ण 


परिशिष्ट - १ 


स्तनपानावरील शिशुचा आहार (आय.बी .एफ.) 


शिशु आहार 2 
(०-६ महिने) 
प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 


शिशु आहार २ (७-९ महिने) 
प्रमाण( ग्रॅम/मिली ) 


स्तनपान-- 


शिशु आहार ३ 
(१०-१२ महिने) 
प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 


तृणधान्य- 


सोजी 


तांदुळाचा रवा 


डाळ/उसळ 


मूगडाळ 


भाज्या 


पालेभाजी 


20 


कंद भाजी 


20 


फळे 


पपई/सिझनलल फळ 


«ofA (अर्धा नग) 


१००ग्रॅम ( 2 नग) 


sa 


३०० मिलि 


३०० मिलि 


तेल 


Bs 


साखर / गुळ 


Ro 


स्प 


प्रथिने (ग्रॅम ) 


१.६९ग्रॅम/प्रति किलो वनज (८.४ किग्रॅ) 


१.६९ग्रॅम/प्रति किलो वजन (८.४ किग्रॅ) 


उष्मांक( किलोकेलरी ) 


८ “किके/प्रति किलो वजन 


८ “किक/प्रति किलो वनज 


— 

१. शिशुला ६ महिनेपर्यंत निव्वळ स्तनपान द्यावे. 
२. ७ ते ९महिन्यांत शिशुला स्तनपाना सोबत साधारण घट्ट स्वरुंपात आहार काळजीपूर्वक द्यावा. 
३. १० ते १ र्महिन्यांत शिशुला स्तनपानासोबत घटट स्वरुपात मऊसर आहार काळजीपूर्वक द्यावा. 


४. १०० मिली चिक दुधातून ६७ fas. उष्मांक मिळतात. 


५. * १०० मिली आईच्या दुधातून ६५ कि.कें.उष्मांक मिळतात. 
3 oN 
६. दुधाची एलर्जी असल्यास सोया दुध देता येऊ शकेल. 


संदर्भ 

1-Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods 
National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad. 

2. Food and Nutrition (volume II) Swaminathan (Page no. 1-23). 

3. MAA guidelines UNICEF 


सकाळी ६.०० 
वा. 


शिशु आहार 2 


(०-६ महिने) 


स्तनपानावरील शिशुचा आहार (आय.बी.एफ.) 


आहारातील 
पदार्थ 


शिशु आहार २ (७-९ महिने) 


स्तनपान 


शिशु आहार ३ (१०-१२ महिने) 


स्तनपान 


सकाळी ८.०० 
वा. 


दुध -१०० मिली  साखर- ५ ग्रॅम 


फळ -५ ofA 


दुध -१०० मिली  साखर-५ग्रॅम 


फळ- "५० ग्रॅम 


सकाळी ९०. 
००वा. 


स्तनपान 


स्तनपान 


दुपारी १२. 
००्वा. 


तांदुळ-५ ग्रॅम मूगडाळ -५ ग्रॅम 
कंदभाजी- १० ग्रॅम (कुस्करलेली ) 
तेल-३ ग्रॅम 


तांदुळ- १० ग्रॅम डाळ -१० ग्रॅम 
कंदभाजी- Ro WH (कुस्करलेली ) 
तेल-५ ग्रॅम 


दुपारी ३.०० 
वा. 


दूध-१०० मिलि साखर- 4 OA 


दूध-१०० मिलि साखर- 4 OA 


फळ- ५० ग्रॅम 


दुपारी ५.०० 
वा. 


पाळेभाजी- १० ग्रॅम 


मूगडाळ -५ ग्रॅम 
तेल-र ग्रॅम 


मूगडाळ -१० ग्रॅम पालेभाजी- २० ग्रॅम 
तेल-र ग्रॅम 


रात्री ७.०० वा. 


सोजी- ५ ग्रॅम 
साखर - ९० ग्रॅम 


दूध-१०० मिलि 


सोजी- १० ग्रॅम 
साखर - १५ ग्रॅम 


दूध-१०० मिलि 


रात्री ९.०० वा. 


स्तनपान 


रात्री १२.०० 
वा. 


स्तनपान 


स्तनपान उपलब्ध नसलेल्या शिशुचा आहार 


परिशिष्ट - २ 


नाव शिशु आहार 2 शिशु आहार २ शिशु आहार ३ 
(०-३ महिने) (४-६ महिने) (७-१२ महिने) 
प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) | प्रमाण(ग्रॅम/मिली) | प्रमाण(ग्रॅम/मिली) 
स्तनपान a | [fe = ee i --| 
तृणधान्य- 
सोजी ॥. “|| काळा & 
तांदळाचा रवा Eo. _ | i ees go 
डाळ/उसळ 
मूगडाळ शाळा शिकास Qu 
भाज्या 
पालेभाजी शा गा = | = 
फळभाजी ce ed a St Boe 
कंद भाजी ॥ सक १ शिक == २० 
फळे 
पपई/सिझनल फळ | - | - | 90 oH 
sa zoo मिलि voo मिलि ५०० मिलि 
तेल es ee G 
साखर / गुळ २० xe RK 
प्रथिने (ग्रॅम ) १. ९६ग्रॅम / प्रति १. १६ग्रॅम / प्रति किलो १७, ० 
किलो वजन वजन (५.डकिग्रॅ) (८.४ किग्रॅ) 
उष्मांक ९ २ किक/प्रति ९ २ किक/प्रति किलो ८० 
(किलोकेलरी ) किलो वजन वनज 


टिप:- 

१. ७ ते ९महिन्यांत शिशुला साधारण घट्ट स्वरुपात आहार काळजीपूर्वक द्यावा. 

२. १० ते १ र्महिन्यांत शिशुला घट्ट स्वरूपात मऊसर आहार काळजीपूर्वक द्यावा. 

३. ०-३ महिने वयोगटाकरीता प्रत्येक वेळी ६० मिलि दुधात २० मिलि पाणी टाकून उकळवावे. 
४. ४-६ महिने वयोगटाकरीता प्रत्येक वेळी ७० मिलि दुधात ३० मिलि पाणी टाकून उकळवावे. 
संदर्भ 

1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA) Nutritive Value of Indian Foods, 
National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 

2. Food and Nutrition (volume II) Swaminathan (Page no. 1-23) 


3. MAA guidelines UNICEF 


वेळ 


आहारातील 
पदार्थ 


स्तनपान उपलब्ध नसलेल्या शिशुचा आहार 


शिशु आहार १ (०-३ 


महिने) 


शिशु आहार २ (४-६ 


महिने) 


शिशु आहार ३ (७-१२ महिने) 


सकाळी ६.००वा. 


दुध -६० मिली साखर- २ 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


दुध -१०० मिली साखर- २३ ग्रॅम 


सकाळी ८.००वा. 


दुध -६० मिली साखर- २ 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


दुध -१०० मिली साखर- २३ ग्रॅम 
फळ-५० ग्रॅम 


सकाळी १०.०'०वा. 


दुध -६० मिली साखर- २ 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


मूगडाळ -५ ग्रॅम फळभाजी-२० ग्रॅम 
तेल-र ग्रॅम 


दुपारी १९२.००वा. 


दुध -६० मिली साखर - २ 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


तांदुळ-१० ग्रॅम मूगडाळ -५ ग्रॅम 
कंदभाजी- Lo WH (कुस्करलेली ) 
तेल- ३ ग्रॅम 


दुपारी २.०० वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


दूध-१०० मिलि साखर- ३ ग्रॅम 


दुपारी ४.०० वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


मूगडाळ -4 ग्रॅम पालेभाजी-२०ग्रॅम 
तेल-र ग्रॅम 


संध्याकाळी ६.०० 
वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


फळ-५० ग्रॅम 


रात्री ८.०० वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


सोजी- ५ ग्रॅम साखर - १० ग्रॅम 


रात्री १०.००वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


दुध -१०० मिली साखर- २३ ग्रॅम 


रात्री ९२.०० वा. 


दुध -६० मिली 
ग्रॅम 


दुध -७० मिली 
ग्रॅम 


दुध -१०० मिली साखर- ३ ग्रॅम 


परिशिष्ट - ३ 


बालरुग्णासाठी संपूर्ण आहार 
) 


बा.सं.आ.१ ( १-३ बा.सं.आ.२ (४-६ व बा.सं.आ.३ (७-९ व बा.सं.आ.४ (१०-१२ व 


वर्ष ) प्रमाण प्रमाण प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 

प्रमाण (ग्रॅम/मिली ) (ग्रॅम/मिली ) 

(ग्रॅम/मिली ) 
तृणधान्य- 
गहूपीठ go ३० Ko १०० 
तांदुळ Qu ३० Ko co 
ब्रेड/ पोहे/रवा /सोजी १८ Ro wo wo 
मुरमुरा/लाहया =e v0 Re R° 
डाळ/उसळ 
डाळ ९० go ३० ३० 
उसळ _ = ९० श्प R° 
दालिया & & & ८ 
भाज्या 1 अक. a ae 
हिरवी पालेभाजी Ko Ko १०० १०० 
फळ भाजी wo wo To ae 
कंद भाजी ho 200 200 200 
फळे 
मोसमी फळ २ नग (२००ग्रॅम) २ नग ( 2000) २ नग (२००ग्रॅम) २ नग (२००ग्रॅम) 
ga ३०० मिलि २५० मिलि २५० मिलि २५० मिलि 
साखर / गुळ Ro Ro ३" Ra 
खाद्य तेल Ro २५ ३० ३० 
मसाला साहित्य ट्‌ द ९९ धट 


मीठ & q 20 20 


प्रथिने (ग्रॅम) १७. ० २०.० ३३.० ४२.० 


उष्मांक (किलोकलरी ) १०६० १२३२५० १२८"५० २९०० 


टिप:- 
१. मांसाहाराकरीता बा.सं.आ.१ व २ साठी ३० ग्रॅम तसेच बा.सं.आ.३ व ४ साठी ६५०ग्रॅम मांस / मासे / अंडी आठवडयातून दोन 
वेळा दुपारच्या जेवणातील डाळीऐवजी देता येईल. 
२.उच्चरक्‍तदाबाच्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मीठाचे प्रमाण ठरवावे (ata मिठात sta सोडीयम असते) 
३. बालकांच्या हलक्या आहारासाठी याच आहाराच्या खाद्य पदार्थांपासून साधारण घट्ट स्वरुपात आहार बनवावा. 
४. ९-२ वर्ष वयोगटातील बाळांना शक्‍य असल्यास स्तनपान सुरु ठेवण्याबाबत मातांना समुपदेशन करावे. 
५. डाळी उसळी यामध्ये कडधान्य मुग,मटकी, चवळी, वाटाणा,हरभरा,मसुर अशा सर्व प्रकारची तसेच डाळींमध्ये तुर,चणा,सालीची 


मुगडाळ,उडीद, मसुर चवळीची डाळ यांचा समावेश असावा. 


संद 
1- Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods 
National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad. 


2- Food and Nutrition (volume II) Swaminathan (Page no. 1-23) 


बालरुग्ण संपूर्ण आहार 


आहारातील : : : ; 
वेळ aa बा.सं.आ.१ (९-३ वर्ष) बा.सं.आ.२ (४-६ वर्ष) बा.सं.आ.३ (७-९ वर्ष) बा.सं.आ. (१०-१२ वर्ष) 
सकाळी | दूध दुध -१०० मिली साखर - दुध -१०० मिली साखर - दुध -१०० मिली साखर - दुध -१०० मिली साखर - 
<.०'०्वा. "ग्रॅम < ग्रॅम २०ग्रॅम २० ग्रॅम 
सकाळी | ब्रेड/पोहे/र | १५ ग्रॅम २० ग्रॅम ५० ग्रॅम ५० ग्रॅम 
९.००वा. | वा /सोजी 
नास्ता | उसळ कंदभाजी-२० ग्रॅम (उकडलेली) | उसळ - १० ग्रॅम कंदभाजी-२५ = | उसळ - 24 ग्रॅम कंदभाजी-२५ | उसळ -२० ग्रॅम कंदभाजी- २५ 
तेल-५ ग्रॅम ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम ग्रॅम asa ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम 
qa दूध-१०० मिलि साखर - ५ दूध-१५० मिलि साखर - १० | दूध- १५० मिलि साखर - १० | दूध-१५० मिलि साखर - १० 
ग्रॅम ग्रॅम ग्रॅम ग्रॅम 
फळ 2 नग (१००ग्रॅम) १ नग ( १००ग्रॅम ) १ नग ( १००ग्रॅम) ९ नग (१९००ग्रेम ) 
दुपारी | पोळी/सोजी | सोजी- १० ग्रॅम सोजी -३० ग्रॅम १ पोळी-२५ ग्रॅम २ पोळया-"५० ग्रॅम 
22.00 | भात ०. ४71 00.) eee] तांदुळ-२५ ग्रॅम तांदुळ-४० ग्रॅम 
वा.जेवण s = s s = s _ = 
वरण डाळ-५ ग्रॅम तेल-३ ग्रॅम | डाळ-१० ग्रॅम तेल-२ ग्रॅम ।डाळ-१५ग्रॅम तेल-३ग्रॅम डाळ- १५ ग्रॅम तेल-३ ग्रॅम 
भाजी फळभाजी-"०ग्रंम  कदभाजी- | फळभाजी-५० ग्रॅम कंदभाजी- | फळभाजी-१००ग्रेंम कदभाजी- | फळभाजी-२०० ग्रॅम कदभाजी- 
१५ ग्रॅम तेल-८ग्रॅम ८० ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम ८५० ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम ८५० ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम 
दुपारी | मुरमुरा/ मुरमुरा/लाहया- १०ग्रॅम मुरमुरा/लाहया-५ग्रॅमसाखर/गुळ | मुरमुरा/लाहया-२०ग्रॅमसाखर/गु | मुरमुरा/लाह्या २०ग्रॅमसाखर/गुळ- 
३.००वा. | लाह्या साखर/गुळ-५ ग्रॅम तेल-र ग्रॅम ।-१० ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम ळ-१५ ग्रॅम तेल-१० ग्रॅम १९ग्रॅम तेल-१० ग्रॅम 
चहा लाडू दालिया-५ ग्रॅम दालिया-५ ग्रॅम दालिया-५ ग्रॅम दाल्िया-५ ग्रॅम 
फळ 2 नग (१००ग्रॅम) 2 नग ( १००ग्रॅम) 2 नग ( १००ग्रॅम) 2 नग ( १००ग्रॅम) 
रात्री | पोळी oe Fe | Lose | 2 पोळी-२५ WA 2 पोळया-५० ग्रॅम 
\9 3 = = = = = = = a = — 
त. ? ।खिचडी तांदुळ- १५ ग्रॅम डाळ -५ ग्रॅम | तांदुळ-३० ग्रॅम डाळ -१० lates २५ ग्रॅम डाळ- १५ ग्रॅम | तांदुळ-४० ग्रॅम डाळ -१५ ग्रॅम 
: ग्रॅम 
सूप/भाजी | पालेभाजी-५ “ग्रॅम कंदभाजी-१५ | पालेभाजी-५ ०ग्रॅम कदभाजी-२५ | पालेभाजी-१० “ग्रॅम पालेभाजी- १० ०ग्रॅम कंदभाजी-२५ 
ग्रॅम तेल-२ ग्रॅम (सूप) ग्रॅम तेल-७ ग्रॅम (सूप) कंदभाजी- २५ ग्रॅम तेल-७ ग्रॅम | TA तेल-७ ग्रॅम 
रात्री द्ध दूध-१०० मिली  साखर-५८ ee f - | ॥ 1 
९.००वा. ग्रॅम 


परिशिष्ट - ४ 


बालरुग्ण/कर्करुंग्ण, जळीतरुग्ण यांच्यासाठी अतिप्रथीन युक्त आहार 


पदार्थ आर टी फिड 


दूध*अंडी | दूध-१५ मिलि अंड-१ नग 
(प्रथिने १२.३ उष्मांक १८८कि कॅ) 

व्हे प्रोटीन | छानापाणी- ३००मिलि 

पपई/केळाचा गर -५० ग्रॅम 


(प्रथिने-४.४ ग्रॅम 
उष्मांक १०० कि.कॅ) 


गहु-३० ग्रॅम 

दालिया-१५ग्रॅम दुध -१५० मिली 
साखर - १० ग्रॅम पाणी-१००मिली 
(पातळ स्वरुपात) (प्रथिने- १५.९ 
ग्रॅम उष्मांक ३२४ कि.कें.) 


कडधान्य-४० ग्रॅम 
फळभाजी-१५० ग्रॅम 
तेल-एग्रॅम (पातळ सूप) 
(प्रथिने- १२ ग्रॅम 
उष्मांक ३०० कि.कें.) 


खाद्यपदार्थाचे प्रमाण (ग्रॅम) 


पातळ आहार 


दूध-१५०मिलि अंड-१ नग 
( प्रथिने १२.३ उष्मांक १८८कि.कॅ ) 
छानापाणी-३०० मिलि 
छाना-३००मिलि दुधाचा 
साखर - ५ ग्रॅम 
पपई/केळाचा गर ५० गॅम 
(प्रथिने- १५.२ ग्रॅम 
उष्मांक १९५कि.के) 
गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रेम 
दुध -१५० मिली साखर - १० ग्रॅम 
पाणी-१००मिली (साधारण पातळ 
स्वरुपात) 
(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम 
उष्मांक ३२४ कि.कें.) 
कडधान्य -v oF 
फळभाजी- १५० ग्रॅम 
तेल-एग्रॅम 
(प्रथिने- १३ ग्रॅम 
उष्मांक ३०० कि.कें.) 


हलका आहार 


दुध १५० मिली उकडलेले अंडे-२ नग (नरम) 
(प्रथिने १२.२ उष्मांक १८८कि.कॅ) 
छानापाणी-३०० मिलि 

छाना-३००मिलि दुधाचा 

साखर - ५ ग्रॅम 

पपई/केळाचा गर ५० गॅम 

(प्रथिने- १५.२ ग्रॅम 

उष्मांक १९५कि.के) 

गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रॅम 

दुध - १५० मिली साखर - १० ग्रॅम 
(साधारण घटट स्वरुपात) (प्रथिने- 
१५.९ ग्रॅम 

उष्मांक ३२४ कि.कें.) 


कडधान्य-४ ofA 

फळभाजी- १५० ग्रॅम 

तेल-५ग्रॅम 

स्वरुपात) (प्रथिने- १३ ग्रॅम 
उष्मांक ३०० कि.कें.) 


(साधारण घटट 


शेंगदाणे-४ ०ग्रॅम 

गूळ-३०ग्रॅम (पावडर स्वरुपात) 
(प्रथिने १०.२ ग्रॅम 

उष्मांक ३२८ कि.कें.) 


दुध १५० मिली उकडलेले अंडे- २ नग 
(प्रथिने १३.२ उष्मांक १८८कि.के) 


छानापाणी-३०० मिलि 
छाना-३००मिलि दुधाचा 
साखर - ५ ग्रॅम 
पपई/केळाचा गर ५० गॅम 
(प्रथिने- १५.२ ग्रॅम 
उष्मांक १९५कि.कें) 


गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रॅम 

छाना-१५ ०मिली दुधाचा साखर - 
१० ग्रॅम ( घटट स्वरुपात) 
(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम 

उष्मांक ३२४ कि.कें.) 


कडधान्य -४*०ग्रम 
फळभाजी-१५० ग्रॅम 
तेल-५ग्रॅम 


(प्रथिने- १२ ग्रॅम 
उष्मांक ३०० fhm.) 


शेंगदाणे-४ ०ग्रॅम 

गूळ-३०ग्रॅम (लाडू स्वरुपात) 
(प्रथिने १०.२ ग्रॅम 

उष्मांक ३२८ कि.कें.) 


feq:- 

१. छानापाणी यकृताची कार्यशक्ती वाढविण्यास उपयोगी ठरते. 

२. वरिलपैकी कोणताही एकच पदार्थ एकावेळी देता येईल. 

३. कडधान्यांचा वापर मोड आणूनच करावा. ४. कच्ची अंडी वापरु नये. 
५. हे पुरक पदार्थ सर्व रुग्णांना त्यांच्या गरजेनुसार आहारासोबत अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात यावे 
६. आर.टी.फिड तयार करतांना खाद्य उपयोगी खोबरा तेलाचा वापर करता येऊ शकेल. 

७. दुधाची एलर्जी असल्यास सोया दुधाचा वापर करता येऊ शकेल. 


संदर्भ: 1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 


परिशिष्ट - प्‌ 


शस्त्रक्रिया झालेल्या बालकांना दयावयाचा आहार (० A १२ महिने) 
(Child Liquid Surgical Diet.) |.B.F. 910 ॥.1... 


खादयपदार्थाचे | ॥875-1(०ते ६) 1875-॥ © ते१२ महिन ITFS-1 (० ते ६ महिने) ITFS - Il © ते१२ महिने 
नाव प्रमाण (ग्रॅम/मिली) प्रमाण (ग्रॅम/मिली) प्रमाण (ग्रॅम/मिली) प्रमाण (ग्रॅम/मिली) 

आईचे दुध स्तनपान स्तनपान शाळा a कका 
sa ee || & oo q Q& ठत coo 
साखर [ os 4 ay ae nF 
मोसंबी 1-1 wo ग्रॅम 1-1 2 
तांदुळ ar | eG 1-1 दत 
सातु ae i ee 1-1 a 
गहु पीट lL. I 20 |, ळ| go 
डाळया Le ग lee é 
प्रथिने (ग्रॅम) * १५.९५ २०.८ २७ .५ 
उष्मांक (कीक) ५०४.५ ८१५.५ ७५० .प 
टिप:- 


* १) १०० मी ली चीक दुधातुन ६७ की.कें. उष्मांक मिळतात. 


* २) १०० मी.ली. आई च्या दुधातुन ६५ की.कॅ. उष्मांक मिळतात. 


संदर्भ1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA) 2. Food and Nutrition (volume Il) Swaminathan (Page no. 1-23) 
Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
3. MAA guidelines UNICEF 


शस्त्रक्रिया झालेल्या बालकांना दयावयाचा आहार (० 
(Child Liquid Surgical Diet.) 1.B.F. 90 ॥.1... 


ते १२ महिने) 


वेळ IBF - | IBF -॥ (७ जे १२ महिने) ॥॥ -॥ (० जे ६ महिने) ITF -॥ (७ जे १२ महिने) 
(० ते ६ महिने) | प्रमाण (ग्रॅम/मिली ) प्रमाण (ग्रॅम/मिली) प्रमाण (ग्रॅम/मिली ) 

सकाळी दुध - साखर - ९० मिली 5२ * 

स्तनपान स्तनपान 2 ह दुध + साखर - १०० मिली 5२ ग्रॅम 
&.oo aT. ग्रॅम $ 
सकाळी eae दुध + साखर दुध + साखर दुध + साखर 
८.००वा. (१००मिली-*-३ ग्रॅम) (६०मिली +2 TH) (१००मिली +2 TH) 
व मोसंबीचा i a मिली +2 ग्रॅम | मोसंबीचा रस + २ ग्रॅ 
या. स्तनपान संबीचा रस + १९ ग्रॅम साखर दुध > साखर -६० “र ग्रॅम संबीचा रस + २ ग्रॅम साखर 
दुपारी १२. सातु- गहु - ९०९ ग्रॅम, दलीया-२.५  ।दुध + साखर -१०० मिली 5२ सातु- गहु -१० ग्रॅम, दलीया-२.५, 
2 स्तनपान Pix, सात रा धा S Sig साखर-५ i eT. 
०ः्वा. ग्रॅम, -र<ग्रॅम दुध- ७५ मिली ग्रॅम ग्रॅम -५ ग्रॅम, दुध- १०० मिली 
दुपारी २. eq ज्यो a ae 
en स्तनपान स्तनपान दुध + साखर - ६० मिली +2 WH | दुध + साखर - १०० मिली 5२ ग्रॅम 
दुपारी दध + साखर दध + साखर मोसंबीचा का 
= स्तनपान नर का = शि मोसंबीचा रस + २ ग्रॅम साखर 
४.०० वा. (१००मिली 5३ ग्रॅम) (६०मिली +2 TH) 
संध्याकाळी स्तनपान सातु- गहु - १० ग्रॅम, दलीया-२.५, | ga + साखर सातु- गहु - १० ग्रॅम, दलीया-२.५, 
र: वा. ग्रॅम साखर-५ ग्रॅम, दुध- ७५ मिली ।(६०मिली +2 TH) ग्रॅम साखर-५ ग्रॅम, दुध- १०० मिली 
रात्री स्तनपान स्तनपान दुध + साखर दुध + साखर 
0. आत (६०मिली 5२ ग्रॅम) (१००मिली 5२ ग्रॅम) 
रात्री १०. वत ची दुध + साखर दुध + साखर दुध + साखर 
००वा. ( १५०मिली 5३ ग्रॅम) (६०मिली +2 TH) (१००मिली +2 TH) 
रात्री ९२. दुध + साखर दध -- साखर 
= = भी स्तनपान स्तनपान व 3 


(९ “मिली +2 TH) 


(१००मिली +2 TH) 


परिशिष्ट - ६ 


बालरुग्ण पातळ आहार 


खाद्यपदाथाचे नाव बा.पा.आ.१ ( १-३ वष बा.पा.आ.२ (४-६ वष बा.पा.आ.३ (७-१२ वषे 
प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 

तृणधान्य- 

गहू १० ge ३० 

सोजी १० १५ १५ 

डाळ/उसळ 

मूगडाळ Q& 20 2८ 

दालिया प 20 Qu 

भाज्या 

कंद भाजी wo 200 200 

फळे 

सिझनल फळ १ नग (१००ग्रॅम) १ नग ( १००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) 

oa coo मिलि coo fates coo मिलि 

साखर / गुळ wo as = 

प्रथिने (ग्रॅम) ३४.० ३६.० Pes 

उष्मांक (किलो कॅलरी) १०६० ९२०० 2300 


टिप:- १. हा आहारणस्त्रक्रियेनंतरब्लिडिंग अल्सर्स,कुपोषित,क्षयरोग,एडस,कर्करोग बालरुग्णांसाठी देता येईल. 
२. प्रति १०.० ग्रॅम प्रथिनांसाठी २ अंडयाचा पांढरा भाग/३००मिलि दूध वाढवावे. 
३. १-२ वर्ष वयोगटातील बाळांना शक्‍य असल्यास स्तनपान सुरु ठेवण्याबाबत मातांना समुपदेशन करावे. 


संदर्भ 1- Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
2-MAA guidelines UNICEF 


बालरुग्ण पातळ आहार 


वेळ आहारातील | बा.पा.आ.१  ( १-३ बा.पा.आ.२ (४-६ वर्षे) बा.पा.आ.३  (७-९२वषे) 
पदार्थ वर्ष ) 
सकाळी ६.०० | FT दुध -१०० मिली साखर - ५ दुध -१०० मिली साखर - 4 TA दुध -१०० मिली  साखर-५ग्रॅम 
वा. ग्रॅम 
सकाळी ८.००  । सात गहु- ५ ग्रॅम दालिया-२.५  |।गहु- ७.५ ग्रॅम दालिया- & ग्रॅम गहु- १५ ग्रॅम दालिया-७.५ ग्रॅम 
वा. ग्रॅम दूध- १५० मिलि साखर | दूध- १५० मिलि साखर -७.७५ ग्रॅम | दूध- १५० मिलि साखर - ७.५ ग्रॅम 
-७ GI पाणी-१०० मिलि (पातळकरण्यासाठी) । पाणी १५० मिलि (पातळकरण्यासाठी ) 
सकाळी दूध दूध-१५० मिलि साखर - ५ | दूध-१५० मिलि साखर - 4 ग्रॅम | दूध- १५० मिलि साखर- ५ ग्रॅम 
20,00 वा. ग्रॅम 
दुपारी १२.०० । सोजी सोजी- १० ग्रॅम मूगडाळ-५ | सोजी- १५ ग्रॅम मूगडाळ-१० ग्रॅम | सोजी- १५ ग्रॅम मूगडाळ-१५ ग्रॅम 
वा. खिचडी ग्रॅम कंदभाजी-५ ० ग्रॅम कंदभाजी- ५ "ग्रॅम कंदभाजी- Ko WH 
दुपारी ३.०० दूध दूध-१५० मिलि साखर - ।दूध-१५० मिलि साखर - १० दूध-१५० मिलि साखर- १० ग्रॅम 
वा. १० ग्रॅम ग्रॅम 
दुपारी ५.००  । फळ १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) 
वा. 
रात्री ७.०० वा. | ad गहु- ५ ग्रॅम दालिया-२.५ [Te ७.५ ग्रॅम दालिया- ५ ग्रॅम । गहु- १५ ग्रॅम दालिया-७.५ ग्रॅम 
ग्रॅम दूध-१५० मिलि दूध-१५ ०मिलि साखर-७.५ ग्रॅम | दूध-१५० मिलि साखर -७.५ ग्रॅम 
साखर -७.५ ग्रॅम पाणी-१०० मिलि (पातळकरण्यासाठी) | पाणी- १५ ०मिल्ि (पातळकरण्यासाठी) 
रात्री ९.०० वा. | दूध दुध -१०० मिली साखर - ५ दुध -१० "मिली साखर -५ ग्रॅम दुध -१०० मिली साखर - ५ ग्रॅम 


ग्रॅम 


परिशिष्ट - ७ 


७ महिने ते १२ महिने वयाच्या शिशुसाठी संपूर्ण आहार 


खाद्यपदार्थाचे नाव 


my आहार (७-१२ महिने) 
प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 


स्तनपान 


स्तनपान + 


तृणधान्य- 


सोजी 


a 


तांदळाचा रवा 


20 


डाळ/उसळ 


मूगडाळ 


शद 


भाज्या 


पालेभाजी 


Ro 


फळ भाजी 


Ro 


कंद भाजी 


Ro 


फळे 


पपई/सिझनल फळ 


१०० ग्रॅम 


oa 


३००मिलि 


खाद्य तेल 


\9 


साखर / गुळ 


a 


प्रथिने (ग्रँम ) 


१५.० मातेच्या दूधामधून 


उष्मांक (किलोकलरी) 


७०० "मातेच्या दूधामधून 


टिप-१. ७ ते ९ महिन्यात शिशुला घट्ट स्वरुपात आहार काळजीपूर्वक द्यावा. १०-१२ महिन्यात शिशुला घट्ट स्वरुपात मउसर आहार काळजीपूर्वक द्यावा. 


२. माता हजर नसल्यास मातेचे आधी काढून ठेवलेले दूध सोबत असलेल्या व्यक्तिने शिशुला पाजावे. 


संदभ्भ1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) 


Hyderabad , 


2. Food and Nutrition (volume II) Swaminathan (Page no. 1-23) 


सकाळी &.00 AT. 


सात महिने ते बारा महिने वयाच्या शिशुसाठी संपूर्ण आहार 


आहारातील पदार्थ 


शिशु संपूर्ण आहार (७-१२ महिने) 


सकाळी ८.०० वा. 


दुध -१०० मिली साखर - ५ ग्रॅम फळ-५० ग्रॅम 


सकाळी १०.०'०वा. 


मूगडाळ -५ ग्रॅम फळभाजी-२० ग्रॅम तेल-२ ग्रॅम 


दुपारी १२.००वा. 


तांदुळ-१० ग्रॅम डाळ -५ ग्रॅम कंदभाजी- २० 
ग्रॅम (कुस्करलेली ) तेल- ग्रॅम 


दुपारी २.००वा. 


दूध-१०० मिलि साखर -4 ग्रॅम 


दुपारी ४.०० वा. 


मूगडाळ - ५ ग्रॅम पालेभाजी- २० ग्रॅम तेल-२ ग्रॅम 


संध्याकाळी ६.०० वा. 


फळ-५ OTA 


रात्री ८.०० वा. 


सोजी- ५ ग्रॅम साखर - १० ग्रॅम 


रात्री 20,0047. 


दुध -१०० मिली साखर - ५ ग्रॅम 


रात्री ९२.००वा. 


स्तनपान 


“ब” सर्व प्रकारचे प्रौढरुग्ण 


परिशिष्ट 


- ८ 


प्रौढ स्त्री व प्रोढ पुरूष रुग्णांसाठी संपूर्ण आहार 


खाद्यपदार्थांचे नाव 


स्त्री प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 


सर्वसाधारण स्त्री 


गर्भवती स्त्री (अतिरिक्‍त) 


स्तनदा स्त्री (अतिरिक्‍त) 


तृणधान्य- १ 

गहूपीठ | au Rm क. ९९ 
तांदुळ ४३ > 

ब्रेड/ पोहे/रवा cu cu 

/सोजी 

डाळ/उसळ 28 aaa 

डाळ क ioe 

उसळ ae we 

भाज्या 

हिरवी पाले भाजी हैती res 

फळ भाजी Ron ७? 

कंद भाजी aoe S28 

फळे 

सिझनल फळ १ नग ( 2000) १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) 
za ३०० मिलि ३०० मिलि +roo मिलि +roo मिलि 
साखर / गुळ ae 3 

खाद्य तेल ne 306 Hee "९९ 
मसाला साहित्य es sat 

मीठ 20 20 


चहापत्ती 


s 


+2 नग/२*ग्रॅम 


+ *नग/ २९ग्रॅम 


अंडी/उसळ 

प्रथिने (ग्रॅम ) ७८ ८५.० २३.० १९.० 
उष्मांक (किलो २३०० १९०० + RKO Hes 
कॅलरी) 

टिप:- 


१.मांसाहाराकरीता ७५ग्रॅम मांस/मासे/अंडी आठवडयातून दोन वेळा दुपारच्या जेवणातील डाळी ऐवजी देता येईल. 

२.उच्चरक्‍तदाबाच्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मीठाचे प्रमाण ठरवावे . (aia मीठात wa सोडीयम असते) 
३. हे शारीरीक आजारी नसल्यामूळे त्यांना संपूर्ण आहार देण्यात येतो 
४.गर्भवती स्त्री ,स्तनदा माता, अस्थीरोगांने ग्रस्थ, तसेच शस्त्रक्रियिसाठी भरती झालेले पण शस्त्रक्रिया न झालेल्या रुग्णांकरीता असा आहार देण्यात येतो 


५. डाळी उसळी यामध्ये सर्व प्रकारचे कडधान्य मुग,मटकी,चवळी,हरभरा,वाटाणा,मसुर तसेच डाळींमध्ये तुर,चणा,सालीची मुगडाळ,उडीद,मसुर यासर्व डाळींचा 


समावेश असावा 


६. प्रौढ रुग्णांकरीता नविन मानंकाप्रमाणे साधारण काम करणारी पुरुष/स्त्री यांचा आहार देण्यात आला आहे. 


संदभ : 1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA) 


Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
2. Food and Nutrition volume 2 (Swaminathan 1-23) 


प्रौढ स्त्री व प्रोढ पुरूष रूग्णांसाठी संपूर्ण आहार 


वेळ क पुरुष प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) स्त्री प्रमाण(ग्रॅम/मिली ) 
पदा 
पर्वेसाधारण स्त्री गर्भवती स्त्री स्तनदा स्त्री 
(अतिरिक्‍त) (अतिरिक्‍त) 
सकाळी चहा दुध -२५ मिली दुध -२५ मिली साखर - ९५ 
<«.००्वा. ( १५ मिलि) साखर - ५ ग्रॅम ग्रॅम चहापत्ती -२. 
चहापत्ती - २.५ ग्रॅम QT 
सकाळी ब्रेड/पोहे १०० ग्रॅम wo ग्रॅम 
९.००्वा. /रवा/सोजी 
नास्ता उसळ उसळ -२० ग्रॅम कदभाजी-५० | उसळ -२० ग्रॅम कंदभाजी-५ o 
ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम 
qa दूध-१५० मिलि दूध-१५० मिलि +200 मिलि +200 मिलि 
साखर - ९० ग्रॅम साखर - ९० ग्रॅम 
फळ १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) | १ नग (१००ग्रॅम) 
अंडी/उसळ शिक आका a a ache 
दुपारी पोळी ३ पोळया - १०० ग्रॅम 2 पोळया-७५ ग्रॅम + शपोळी-२५ ग्रॅम 
न वी भात तांदुळ-५ ० ग्रॅम तांदुळ-५ ० ग्रॅम 
वा.जेवण 
वरण डाळ-४ OT डाळ-२० ग्रॅम 
तेल-२.५ ग्रॅम तेल-२.५ ग्रॅम 
भाजी फळभाजी २०० ग्रॅम फळभाजी २००ग्रॅम 
कंदभाजी- ५ ० ग्रॅम कंदभाजी- ५ ० ग्रॅम 
तेल-५ ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम 
सलाद कदभाजी-२५ ग्रॅम कदभाजी-२५ ग्रॅम 
दुपारी चहा दुध -२५ मिली दुध -२५ मिली “फळ १ नग “फळ १ नग 
३.००वा. ( १५ मिलि) साखर - ५ ग्रॅम साखर - ५ ग्रॅम 


चहा 


चहापत्ती - २.५ ग्रॅम 


चहापत्ती - २.५ ग्रॅम 


अंडी / उसळ lo विडिओ + श्नग/२०ग्रॅम +2 नग/ररग्रॅम 
+20 TH तेल *तेल- १९० ग्रॅम 
रात्री पोळी ३ पोळया - १०० ग्रॅम २ पोळया - ७५ ग्रॅम + श्पोळी-२५ ग्रॅम 
गोड ती भात तांदुळ-५ ० ग्रॅम तांदुळ-५० ग्रॅम 
डाळ भाजी डाळ ३० ग्रॅम डाळ ३५ ग्रॅम 
पालेभाजी-१०० ग्रॅम तेल-७. पालेभाजी- १० of 
" ग्रॅम तेल-७ .५ ग्रॅम 
सलाद कदभाजी-७५ ग्रॅम क॑दभाजी-७५ ग्रॅम 
दूध -- १०० मिली -- १०० मिली 
रात्री १०० मिली १०० मिली 


९. ००वा. 


परिशिष्ट - ९ 
सर्व प्रौढ रुग्ण कर्करुग्ण, जळीतरुग्ण यांच्यासाठी अतिप्रथिनयुक्‍्त आहार 


पदा आर टी फिड पातळ आहार हलका आहार 


दूध*अंडी | दूध- १५ "मिलि 


टिप:- १. छानापाणी यकृताची कार्यशक्‍त॑ 


अंड-१ नग 
(प्रथिने १२.३ उष्मांक १८८ कि.के) 


छानापाणी- ३००मिलि पपई/केळाचा गर 
-५० ग्रॅम (प्रथिने-४.४ ग्रॅम 
उष्मांक १०० कि.कॅ) 


दालिया- १५ग्रॅम 
साखर - १० ग्रॅम 
(पातळ स्वरुपात) 


गहु-२० ग्रॅम 
-१५० मिली 


पाणी-१००मिली 
(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम उष्मांक ३२४ fim) 


कडधान्य-४० ग्रॅम फळभाजी- १५० ग्रॅम 


तेल-एग्रॅम (पातळ सूप) 
(प्रथिने-१३२ ग्रॅम उष्मांक ३०० कि.के) 


खाद्यपदार्थाचे प्रमाण (ग्रॅम) 


दूध-१५०मिलि 
(प्रथिने १२.३ 


अंड-१ नग 
उष्मांक १८८ कि.के) 


छानापाणी-३०० मिलि छाना-३००मिलि 
दुधाचा 
साखर - ५ ग्रॅम 
उष्मांक १९५ fH) 
गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रॅम 

-१५० मिली साखर - १० ग्रॅम 
पाणी-१००मिली (साधारण पातळ स्वरुपात) 
(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम उष्मांक ३२४ कि.के) 
कडधान्य -४०ग्रेम फळभाजी-१५० 
ग्रॅम तेल-५ग्रॅम ( सूप) 
(प्रथिने- १२ ग्रॅम उष्मांक ३०० fhm) 


(प्रथिने- ७.६ ग्रॅम 


वाढवीण्यास उपयोगी ठरते. 


उकडलेले अंडे-२ नग (नरम 
(प्रथिने १३.२ उष्मांक १७४ fhm) 


छाना-३० ०मिलि दुधाचा 
साखर - ५ ग्रॅम (प्रथिने-७.६ ग्रॅम 
उष्मांक १९५ कि.के) 


गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रॅम 
-१५० मिली साखर - १० ग्रॅम 

(साधारण घटट स्वरुपात) 

(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम उष्मांक ३२४ कि.के) 
कडधान्य-४०ग्रेंम फळभाजी-१५० ग्रॅम 
तेल-५ग्रॅम (साधारण घटट स्वरुपात) 
(प्रथिने- १३२ ग्रॅमउष्मांक ३०० कि.के) 
शेंगदाणे-४ ०ग्रॅम गूळ-३०ग्रॅम 
(पावडर स्वरुपात) 

(प्रथिने १०.२ ग्रॅम उष्मांक ३००कि.के) 


ATT आहार 


उकडलेले अंडे- २ नग (प्रथिने १३.२ 


उष्मांक १७४ कि.के) 


छाना-३०० मिलि दुधाचा 
साखर - ५ ग्रॅम (प्रथिने- ७.६ ग्रॅम 
उष्मांक १९५ कि.के) 


गहु-३० ग्रॅम दालिया-१५ग्रॅम 

छाना- १५ ०मिली दुधाचा साखर - १९ ग्रॅम 

( घटट स्वरुपात 

(प्रथिने- १५.९ ग्रॅम उष्मांक ३२४ कि.कॅ) 

कडधान्य -४*्ग्रम फळभाजी-१५० ग्रॅम 

तेल-५ग्रॅम 

(प्रथिने-१३२ ग्रॅम उष्मांक ३०० कि.के) 
शेंगदाणे-४ ०ग्रॅम 
(लाडू स्वरुपात) 
(प्रथिने १०. रंग्रॅम उष्मांक ३०० fim) 


गूळ-३०ग्रॅम 


२. वरिलपैकी कोणताही एकच पदार्थ एकावेळी देता येईल. 

३. कडधान्यांचा वापर मोड आणूनच करावा. ४. कच्ची अंडी वापरु नये. 

५. हे पुरक पदार्थ सर्व रुग्णांना त्यांच्या गरजेनुसार आहारासोबत अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात यावे. 

६. आर.टी.फिड तयार करतांना खाद्य उपयोगी खोबरा तेलाचा वापर करता येऊ शकेल. 

७, दुधाची एलर्जी असल्यास सोया दुधाचा वापर करता येऊ शकेल. 

संदर्भ: 1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 


परिशिष्ट - 20 


पातळ व हलका आहार 


खाद्यपदार्थाचे नाव 


खाद्यपदार्थाचे प्रमाण (ग्रॅम/मिली ) 


पातळ आहार (*) ताक आहार(**) हलका आहार (***) 
तृणधान्य :- 
TE wo शिका ॥. (1 कक ल... | 
सोजी wo 1-1 ko 
तांदुळ Po | ६-०? 
पोहे Poe ३० Pe 
साबुदाणा काका R° ve 
लाहया( धानाच्या ) 0 «=< ऑक्ट ० ae en: “रं 
डाळ :- 
मूगडाळ ३० Pe Ko 
दालिया ३० फिक्या 
भाज्या :- 
फळ भाजी a mais 
कंद भाजी 200 ee ee 200 
फळे :- १ मोसंबी ( 2007) २ लिंबु व ४ केळी १ मौसमी फळ ( 200m) 
ga 200 0fAtes ८० ०मिलि (दहयासाठी ) ५५० मिलि 
साखर / गुळ So ह. sb 
खाद्य तेल a झन ऱ्य किडा डाय 2० 
मसाला साहित्य = es & 
मीठ 0 ४ ५१72 णाय '॥| 20 & 
चहापत्ती ॥._. कती | & & 
प्रथिने (ग्रॅम) ५८.० ३५.० ५८.० 
उष्मांक (किलो कॅलरी) १६०० १३६० १६०० 


feq:- 
१. (*)हा आहार शस्त्रक्रियेनंतर, ब्लिडिंग अल्सर्स, कुपोषित, क्षयरोग, एडस, कर्करोग रुग्णांसाठी द्यावा. 


२. (**) हा आहार अतिसार झालेल्या रुग्णांसाठी द्यावा .५ग्रॅम मीठ, लिंबु-मीठ-पाणी साठी वापरावे .रुग्णाला लिंबु-मीठ-पाणी दिवसभरात ४-५ वेळा द्यावे. 

३. (***) हा आहार अन्ननलिकेचे आजार,काविळ,शस्त्रक्रियिनिंतर व ताप आलेल्या रुग्णांसाठी देता येईल.या आहारात प्रामुख्याने दुधी,दोडके,ढेमस,कोहळ,कच्ची 
पपई,कच्चे केळ,बटाटे,रताळी या भाज्यांचा समावेश करावा .डायल्िसिसच्या रुग्णांकरीता प्रति १०. "ग्रॅम प्रथिनांसाठी २ अंडयाचा पांढरा भाग/३० ०मिलि दूध 
वाढवावे . मीठ व पाण्याचे प्रमाण वैद्यकीय सल्लयानुसार ठरवावे. 

४. दुधाची एलर्जी असल्यास सोयामिल्कचा वापर करता येऊ शकेल. 


संदर्भ 


1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 


2. Krause’s Food, Nutrition &Diet Therapy (Chapter-29,30,31) Normal & Therapeutic Nutrition 


पातळ व हलका आहार 


वेळ पातळ आहार (*) ताक आहार(**) हलका आहार(***) 
सकाळी ६.००वा. | Gy -२०० मिली साखर - ५ ग्रॅम काळा चहा- ( १५० मिली) चहा-( १५० मिली) दूध-२५८मिलि 
साखर - ५ ग्रॅम चहापत्ती -२. साखर - ५ ग्रॅम चहापत्ती -२.५ग्रॅम 
Git केळ १ नग-१००ग्रॅम 
सकाळी ८.००वा. । सातु- गहू-२० ग्रॅम दालिया- १५ग्रॅम । दहीपोहे दही-१५० मिली साबुदाणा खीर साबुदाणा-३०ग्रॅम 
दुध - १५० मिली साखर - १० ग्रॅम | पोहे-१५ग्रॅम साखर - ९५ ग्रॅम“मीठ | दूध- १५० मिली साखर - १५ ग्रॅम 
सकाळी १०.०० वा. | दुध -१५० मिली साखर - ५ ग्रॅम | दही-साबुदाणा दही-१५ ० मौसमी फळ - १ नग (१०५०ग्रॅम) 
मोसंबी १ नग (१०० ग्रॅम) मिली साबुदाणा-१५ग्रॅम साखर - ५ 
ग्रॅम 
दुपारी १२.०० वा. | सोजी खिचडी सोजी-२० ग्रॅम ताक-लाह्या खिचडी तांदुळ-५० ग्रॅम 
मूगडाळ- १५ग्रॅम कंदभाजी-५ ० ग्रॅम दही-१००मिलि मूगडाळ- २५ग्रॅम कंदभाजी-५ ० ग्रॅम 


लाह्या-२९ंग्रॅम केळ १ नग-१००ग्रॅम । फळभाजी-५० ग्रॅम तेल-९ग्रॅम 
दही-१००मिलि 
दुपारी ३.००वा. दुध - १५० मिली साखर - ५ ग्रॅम काळा चहा-( १५० मिली) साखर - UTA | चहा-( १५० मिली) दूध-२५मिलि 
चहापत्ती -२.५ग्रॅम केळ - श्‍नग-१००ग्रॅम साखर - ५ ग्रॅम चहापत्ती -२.५९ग्रॅम 
दुपारी ५.०"्वा. सातु-गहू-२० ग्रॅम दालिया- १५ग्रंम । दहीपोहे दही-१५० मिली सोजी सोजी-५० ग्रॅम 
दुध - १५० मिली साखर - १० ग्रॅम । पोहे-१५ग्रॅम साखर - ५ THis दूध-१५० मिली साखर - १५ ग्रॅम 
पाणी- १०० मिलि(पातळकरण्यासाठी ) 
रात्री ७.००वा. सोजी खिचडी सोजी-२० ग्रॅम  दही-साबुदाणा दही-१५ ० खिचडी तांदुळ-५० ग्रॅम मूगडाळ- RT 
मूगडाळ- १५ग्रॅम कंदभाजी-५० ग्रॅम मिली साबुदाणा- १५ग्रॅम कंदभाजी-५ ० ग्रॅम फळभाजी-५ ० ग्रॅम 
साखर - ५ ग्रॅम तेल-५ग्रॅम, दही-१० of thes 
रात्री ९.०"्वा. दुध -२०० मिली साखर - ५ ग्रॅम |ताक-लाह्या aT Qo offs UU 


लाहया-२५ग्रॅम केळ १ नग-१००ग्रॅम 


परिशिष्ट - ११ 


प्रोढ स्त्री व पुरुष मनोरुग्ण 


खाद्यपदार्थाचे नाव 


oer स्त्री (प्रमाण ग्रॅम/मिली ) 
ग्रॅम/मिली) पर्वेसाधारण स्त्री गर्भवती स्त्री (अतिरिक्‍त) स्तनदा स्त्री (अतिरिक्‍त) 
तृणधान्य:- ०० ३३० 
गहूपीठ Roo QRe +o 
तांदुळ १६५ १२० 
ब्रेड/ पोहे/रवा cu ee 
/सोजी 
डाळ/उसळ :- Zo ७८ 
डाळ Go Qa 
उसळ ३० RO 
भाज्या :- 
हिरवी पाले भाजी १०० १०० 
फळ भाजी २०० २०० 
कंद भाजी २०० २०० 
फळे :- 
सिझनल फळ १ नग १ नग ( 200777) १ नग ( 200%) ₹ नग ( १० ज्मॅम) 
(१००गॅम) 
ga ३०० मिलि 3 0 ०मिलि +Roo मिलि “२०० मिलि 
साखर / गुळ Ro Ro 
खाद्य तेल Ro Rw +20 +20 
मसाला साहित्य Qu १८ 


मीठ 20 20 
चहापत्ती & ue 
शेंगदाणे १० 2० 
अंडी/उसळ +2 नग/"५ oA +2 नग/२९ग्रॅम 
प्रथिने (ग्रॅम) ६०.० ८५.० २३.० --१९.० 
उष्मांक (कि.क.) २७०० २२०५० +340 +00 


टिप :-१. मांसाहाराकरीता eae मांस/मासे/अंडी आठवडयातून दोन वेळा दुपारच्या जेवणातील डाळीऐवजी देता येईल. 

२. उच्चरक्‍तदाबाच्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मीठाचे प्रमाण ठरवावे. (५ग्रॅम मीठात २ ग्रॅम सोडीयम असते) 

३.मनोरुग्ण हे शारीरीक आजारी नसल्यामूळे त्यांना संम्पूर्ण आहार देण्यात येतो 

४. डाळी उसळी यामध्ये सर्व प्रकारचे कडधान्य मुग,मटकी,चवळी,हरभरा,वाटाणा,मसुर तसेच डाळीमध्ये तुर,चणा,सालीची मुगडाळ,उडीद,मसुर,चवळीची डाळ याचा 
समावेश असावा. 

५. दुधाची अलर्जी असल्यास सोया मिल्कचा वापर करता येऊ शकेल. 

६. मनोरुंग्णांकरीता मध्यम काम करणारे पुरुष/स्त्री यांची मानके वापरण्यात आली आहे. 


संदर्भ : 1- Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA) 
Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
2- Food and Nutrition volume 2 (Swaminathan 1-23) 


we स्त्री व पुरुष मनोरुग्ण 


वेळ आहारातील पदा पुरुष स्त्री (प्रमाण ग्रॅम/मिली) 
(प्रमाण ग्रॅम/मिली ) पर्वसाधारण स्त्री गर्भवती स्त्री स्तनदा स्त्री 
(अतिरिक्‍त) (अतिरिक्‍त ) 
सकाळी चहा दुध-५० मिली साखर-५ ग्रॅम दुध-५०मिली साखर-५ ग्रॅम 
६.०० वा. ( १५ मिलि) | चहापत्ती-२.५ ग्रॅम चहापत्ती-२.५ ग्रॅम 
सकाळी ब्रेड/पोहे/रवा/सोजी | ८५ TA cu ग्रॅम 
९ ,००वा. नास्ता उसळ उसळ -३० ग्रॅम कंदभाजी-५० ग्रॅम । उसळ -२० ग्रॅम कंदभाजी-५ ० ग्रॅम 
तेल-५ ग्रॅम शेंगदाणे-५ ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम शेंगदाणे-५ ग्रॅम 
qa दूध-२०० मिलि साखर - 2008 | दूध-२००मिलि साखर-१०ग्रंम | +200 मिलि | +200 मिलि 
फळ 2 नग (१००ग्रॅम) १ नग ( १००ग्रॅम) + शनग( १००ग्रॅम) | +2 नग ( १००ग्रॅम) 
अंडी/उसळ Poe Po eS + ९नग/ RaW 
दुपारी पोळी ३ पोळया-१० ofA रपोळया-€५ ग्रॅम + श्पोळी-२५ ग्रॅम 
१२.००वा. भात तांदुळ-५० ग्रॅम तांदुळ-६० ग्रॅम 
जेवण वरण डाळ-४० ग्रॅम तेल-२.५ ग्रॅम डाळ-३० ग्रॅम तेल-२.५ ग्रॅम 
भाजी फळभाजी Vo ofA कंदभाजी- | फळभाजी Vo of कंदभाजी- 
Ko ग्रॅम तेल- १५ ग्रॅम uo ग्रॅम तेल-१० ग्रॅम 
सलाद कंदभाजी- २५ ग्रॅम कंदभाजी-२५ ग्रॅम 
दुपारी चहा ( १५०मिलि) | दुध -५० मिली साखर- | UA दुध -५० मिली साखर- ९ ग्रॅम फळ +2 नग फळ +2 नग 
३.००वा. चहा चहापत्ती-२.५ ग्रॅम चहापत्ती-२.५ ग्रॅम (१००ग्रॅम) (१००ग्रॅम) 
अंडी/उसळ 1.11 | +2 नग/२रग्रॅम [+2 नग/२८ग्रॅम 
*तेल- १० ग्रॅम | ः्तेल- १० ग्रॅम 
सायंकाळी पोळी ३पोळया-१०० ग्रॅम २ पोळया - ६५ ग्रॅम + शपोळी-२८ग्रॅम 
६.०० वा.जेवण aS s a ee 
भात दुळ-५० ग्रॅम दुळ-१२० ग्रॅम 
डाळ भाजी डाळ ५० ग्रॅम पालेभाजी-१०० ग्रॅम | डाळ ४५ ग्रॅम पालेभाजी- १०० ग्रॅम 
तेल-१०. ० ग्रॅम शेंगदाणे-५ ग्रॅम तेल-१०. ० ग्रॅम शेंगदाणे-५ ग्रॅम 
सलाद कंदभाजी-७५ ग्रॅम कंदभाजी-७५ ग्रॅम 


रात्री ९.००्वा. 


दूध 


+200 मिली 


+200 मिली 


“bh” उपचारात्मक आहार 


परिशिष्ट - 22 


मधुमेह व हदयरोगग्रस्त पुरुष स्त्री 


खाद्यपदार्थांचे नाव पुरुष (प्रमाण A @ 
कि प्रमाण ग्रॅम/मिली 
ग्रॅम/मिली ) ( /मिली ) 
सर्वसाधारण स्त्री गर्भवती स्त्री (अतिरिक्‍त) स्तनदा स्त्री (अतिरिक्‍त) 
गहूपीठ २५० 200 +ho 
सोजी Ko wo 
as/ रवा wo Go 
डाळ/उसळ 
डाळ ko ko 
उसळ ३० 30 
भाज्या 
हिरवी पाले भाजी २०० २०० 
फळ भाजी Roo Roo 
कंद भाजी 200 200 
फळे 
सिझनल फळ 2 नग (१००ग्रॅम) 2 नग (१००ग्रॅम) 2 नग (१००ग्रॅम) 2 नग (१००ग्रॅम) 
sa oo मिलि oo मिलि +Roo मिलि -२०० मिलि 
खाद्य तेल २० २० +20 +20 
मसाला साहित्य Qe 2८ 
मीठ 20 20 
चहापत्ती & & 
अंडी/उसळ + रॅनग/२०ग्रॅम + श्नग/ २८ग्रॅम 
प्रथिने (ग्रॅम) ६०.० "५१५९-८९ "२३.० "१९.० 
उष्मांक( किलोकलरी ) २०४० ९६८० +340 फाळ 


टिप:- 
१. मांसाहाराकरीता ७५ग्रॅम मांस/मासे/अंडी आठवडयातून दोन वेळा दुपारच्या जेवणातील डाळीऐवजी देता येईल. 


२. उच्चरक्‍तदाबाच्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मीठाचे प्रमाण ठरव 
३. ५०० मिलि दुधापैकी २०० मिलि दुधाचा छाना तयार करावा. 
४. रुग्णाच्या आवश्यकतेनुसार छान्या ऐवजी २ अंडी देता येईल. 

. डाळी उसळी यामध्ये सर्व प्रकारचे कडधान्य मुग,मटकी,चवळी,हरभरा,वाटाणा,मसुर तसेच डाळीमध्ये तुर,चणा,सालीची मुगडाळ,उडीद,मसुर,चवळीची 


डाळ याचा समावेश असावा. 


संदर्भ : 1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods, 


National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
2. Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy (Chapter-33), Normal & Therapeutic Nutrition (Chapter-33,35,36,37) 


प्रस्तावित प्रमाणित आहाराचे विवरण 


वेळ आहारातील पुरुष स्त्री(प्रमाण ग्रॅम/मिली ) 
पदार्थ (प्रमाण ग्रॅम/मिली) 
पवेसाधारण स्त्री गर्भवती स्त्री स्तनदा स्त्री 
(अतिरिक्‍त) (अतिरिक्‍त) 
सकाळी ६. चहा दुध -२५ मिली चहापत्ती-२.५ ग्रॅम दुध -२५ मिली चहापत्ती-२.५ग्रॅम 
coat. | (१५०मिलि) 
सकाळी ब्रेड/रवा wo ग्रॅम > अस 
९००वा. उसळ उसळ -३० ग्रॅम कंदभाजी-५० ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम | उसळ -३० ग्रॅम कंदभाजी-५० ग्रॅम तेल-रूग्रम 
नास्ता 
eq १०० मिलि १०० मिलि +200 मिलि --१०० मिलि 
फळ 2 नग (१००ग्रॅम) १ नग (१००ग्रॅम) 
अंडी/उसळ |  — 1-7 000 
दुपारी पोळी ३ पोळया - ७५ ग्रॅम २ पोळया-५ ० ग्रॅम + श्पोळी-२५ ग्रॅम 
cee alls सोजी सोजी-२५ ग्रॅम सोजी-२५ ग्रॅम 
जेवण 
वरण डाळ-२५ ग्रॅम तेल-२.५ग्रॅम डाळ-२५ ग्रॅम तेल-२.५ ग्रॅम 
भाजी फळभाजी २००ग्रम As-4 TA फळभाजी २००ग्रम तेल-५ ग्रॅम 
सलाद कंदभाजी-२५ ग्रॅम कंदभाजी-२५ ग्रॅम 
दुपारी ३. चहा दुध -२८५ मिली  चहापत्ती-२.५ ग्रॅम दुध -२५ मिली  चहापत्ती-२.५८ ग्रॅम *१०५०ग्रॅम +2009 
००्वा. ( १५०मिलि) (१ नग फळ) (१ नग फळ) 
ARES a +2 नग/२र०ग्रॅम | +2 नग/रएग्रॅम 
/ उसळ 11-11 Be तेल- १० ग्रॅम तेल- १० ग्रॅम 
दुपारी ३. छाना २००मिलि दूधाचा २००मिलि दूधाचा 
००्वा. 
रात्री ७, पोळी ३ पोळया-७५ ग्रॅम २ पोळया-५ ० ग्रॅम + श्पोळी-२५ ग्रॅम 
००वा. सोजी सोजी- २८ ग्रॅम सोजी- RY Ta 
डाळ-भाजी । डाळ २५ ग्रॅम पालेभाजी-२० oH तेल-७.८ग्रॅम | डाळ WTA USA 20 oA तेल-७.५ ग्रॅम 
wet दही-५० मिली दही-५० मिली 
सलाद कंदभाजी-२५ ग्रॅम कंदभाजी-२५ ग्रॅम 
qa दुध-१०० मिली दुध-१०० मिली +200 मिली +200 मिली 
रात्री ९.००्वा. 


परिशिष्ट - १३ 


मुत्रपिंड विकार व डायलेसिससाठी आहार 


खाद्यपदार्थाचे नाव 


पुरुष व स्त्री (प्रमाण ग्रॅम/मिली) 


तृणधान्य- 
गहूपीठ ३० 
सोजी ze 
तांदुळ =e 
पोहे ao 
साबुदाणा ay 
डाळ/उसळ 
डाळ (Masur) xe 
भाज्या 
फळ भाजी २००९ 
कंद भाजी 233 
फळे 
सिझनल फळ १ नग ( १००ग्रॅम) 
दुध ३०० मिलि 
खाद्य तेल a 
मसाला साहित्य प 
मीठ वैद्यकीय सल्ल्यानुसार 
चहापत्ती & 


प्रथिने (ग्रॅम) 


ड०,० 


अ (किलो कॅलरी) १६०० 
झ्या feq:- a 
१. मीठ व पाण्याचे प्रमाण वैद्यकीय सल्लयानुसार ठरवावे. (५ग्रॅम मीठात रग्रॅम सोडीयम असते) 
२. मूगडाळीचा वापर करु नये. 
३. पोटॅशियम वाढले असल्यास हळद वापरु नये. 
४. प्रति १०.० ग्रॅम प्रथिने वाढविण्यांसाठी २ अंडयाचा पांढरा भाग/३००मिलि दूध (Sal च्या स्वरुपात) वाढवावे. 
५. प्रामुख्याने दुधी वर्गातील भाज्या तसेच बटाटे वापरावे. 
६. प्रति १०.० ग्रॅम प्रथिने कमी करण्यासाठी ३० ग्रॅम गहू, ३० ग्रॅम तांदुळ व १० मिलि दूध कमी करावे. 


संदर्भ : 
1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA), Nutritive Value of Indian Foods 
National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 
2. Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy (Chapter-44) 
3. Brenner & Recter's The Kidney by Karl Skorecki, Glenn, M. Cherries, Phillip A. Madden, Marten W. Talk & Alan S. L. Yu. 


प्रस्तावित प्रमाणित आहाराचे विवरण 


प्रवर्ग - प्रौढ रुग्ण - मुत्रपिंड विकार (प्रथिने-४०ग्रॅम) (पुरुष, स्त्री) डायलिसीस 


वेळ 


सकाळी ६.०० वा. 


आहाराचे विवरण 
काळाचहा- ( १५०मिलि) 


खाद्यपदार्थाचे प्रमाण 


साखर - ५ ग्रॅम चहापत्ती -२.५ग्रॅम 


सकाळी ८.०० वा. 


पोहे 


पोहे-५० ग्रॅम 
तेल-५ ग्रॅम 


कंदभाजी- RITA 


सकाळी १०.०० वा. 


फळ 


१ मोसमी फळ ( १० गॅम) १ नग 


दुपारी १२.०० वा. 


पोळी 
वरण 
दही-साखर 
भाजी 


१ नग३० ग्रॅम 
डाळ - १५ग्रॅम 
दही-१०० मिली + साखर-१०ग्रॅम 

फळभाजी-२०० ग्रॅम तेल-१० ग्रॅम 


तांदुळ-३०ग्रॅम 


दुपारी ३.०० वा. 


काळाचहा-( १५०मिलि) 


साखर - ५ ग्रॅम चहापत्ती -२.५ग्रॅम 


दुपारी ५.०० वा. 


साबुदाणा खीर 


साबुदाणा-३०ग्रॅम 
साखर - १० ग्रॅम 


दूध-१०० मिली 


रात्री ७.०० वा. 


सोजी 

भात 

वरण 
छाना-साखर 
भाजी 


सोजी-३० ग्रॅम 

तांदुळ-३ oA 

डाळ- १९५ग्रॅम 

छाना १००मिलि दुधाचा*साखर-१० ग्रॅम 
कंदभाजी-७५ ग्रॅम तेल-५ ग्रॅम 


परिशिष्ट - १४ 
प्रस्तावित प्रमाणित आहार 
प्रवर्ग - राईल्स टयुब फीड 
खाद्यपदार्थांचे नाव पुरुष व स्त्री (प्रमाण ग्रॅम/मिली) 


तृणधान्य :- 
गहूपीठ 
डाळ :- 
मुगडाळ 
भाज्या :- 
पालेभाजी १०० 
फळभाजी 200 
फळे :- 
मोसंबी/संत्रा २ नग (२००ग्रॅम) 
द्ध १००० मिलि 
साखर Ro 

खाद्य तेल Ro 


मीठ १० (वैद्यकीय सल्ल्यानुसार ) 
पोषण मुल्ये :- 


प्रथिने (ग्रॅम) 
उष्मांक (किलो कॅलरी) 


टिप:- 
१. रुग्णाच्या आवश्यकते प्रमाणे वैद्यकीय सल्लयानुसार प्रत्येक वेळच्या आर A. फिडचे प्रमाण ठरवावे व पोषक घटकांचे 
संतुलन सांभाळावे. 


२. नळीत अडथळा निर्माण होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . 

३. प्रति १०.० ग्रॅम प्रथिने वाढविण्यांसाठी २ अंडयाचा पांढरा भाग /३०० मिलि दूध वाढवावे. 
४. प्रामुख्याने दुधी वर्गातील भाज्या वापराव्या. 

५. ५ ग्रॅम मीठात २ ग्रॅम सोडीयम असते. 


संदर्भ1. Recommended Dietary Allowances for Indians (RDA) 

Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 

2. Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy (Chapter-31) 

3. Corinne H. Robinson & Marilyn R. Lawler, Normal & Therapeutic Nutrition (Chapter-36) 


weed टयुब फीड करीता आहार विषयक पायर्‍या 


| ere ||| शस्त्रक्रिये नंतर | 
{ 


| निल बाय माऊथ : मुखाद्वारे कोणताही खाद्यपदार्थ देण्यात येत नाही. | 


१ 


अल्पश्या प्रमाणात पाणी किंवा बर्फाचा तुकडा ओठांना स्पर्श करणे. 


| १ 


नितळ तरल पदार्थ उदा. लिंबु + मिठ + पाणी, पातळ केलेला फळांचा रस. 
- इलेक्ट्रोलाईट चा समतोल सांभाळून द्यावा. 


| १ | 


ica तरल पदार्थ स्टार्च (साबुदाणा, तादुळ) फळे दुध यांचा वापर करुन 
करावा व रुग्णाच्या आवश्यकतेनुसार देण्यात यावा. 


। 


यानंतर परिशिष्ट क्रमांक १४ व १४अ प्रमाणे टयुबफीड तयार करून देता येवू शकेल. 


राईल्स टयुबफौड (नमुना आहार) 


सकाळी ६.०० वा. 


आहाराचे विवरण 


खाद्यपदार्थाचे प्रमाण 


दध -२०० मिली 


वि 


साखर - ५ ग्रॅम 


सकाळी ८.०० वा. 


गहु-२० ग्रॅम मूगडाळ-५ग्रॅम दुध -१५० मिली 


साखर - ५ ग्रॅम 


सकाळी १०.०० वा. 


भाज्यांचे सूप 


पालेभाजी-५० ग्रॅम 


फळभाजी-५० ग्रॅम तेल - ५ ग्रॅम 


दुपारी १२.०० वा. 


डाळीचे सूप 


मूगडाळ -२५ग्रॅम 


तेल-५ ग्रॅम 


दुपारी २.०० वा. 


फळांचा रस 


संत्रा/मोसंबी-२ नग 


साखर - ५ ग्रॅम 


दुपारी ४.००वा. 


सातु 


गहु-२० ग्रॅम मूगडाळ-एग्रॅम दुध -१५० मिली 


साखर - ५ ग्रॅम 


सायंकाळी ६.००वा. 


डाळ + भाज्यांचे सूप 


डाळ- RTA 
तेल-१० ग्रॅम 


पालेभाजी-५० ग्रॅम फळभाजी-५० ग्रॅम 


रात्री ८.०० वा. 


ध -२५० 


साखर - ५ ग्रॅम 


रात्री १०.०० वा. 


साखर - ५ ग्रॅम 


“ड” पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालकांसाठी आहार 


परिशिष्ट - १५ 
पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालकांना सुरवातीला दयावयाचा आहार 


पदार्थाचे नाव व एकक सुरुवात (स्टार्टअप) आहार प्रमाण | धान्य आधारीत सुरुवात (स्टार्टअप) आहार 
ताजे गाईचे दूध किंवा इतर दूध (टोन्ड 

डेअरी दूध) (मिलि) न aa व 
साखर (ग्रॅम) १०० eo 
मुरमुरा पावडर (ग्रॅम) Poe a: 
खाद्य तेल (मिलि) Ro =e 
पाणी : तयार करण्यासाठी (मिलि )*** १००० १००० 
उष्मांक (किलो केलरी/१०० मिलि) ७८ ७८ 
प्रथिने ( ग्रॅम/१०० मिलि) ०.९ 2.2 
लॅक्टोज ( WH/ 200 मिलि) 2.2 g.2 
टिप- 


“IAP २००६ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


*** घाणी मिसळण्याकरीता महत्वाच्या सूचना - सुरुवात (स्टार्टअप) आहाराचे मिश्रण १००० मिलि करण्यासाठी पाणी मिसळावे. निव्वळ १००० मिलि 
पाणी मिसळू नये त्यामुळे मिश्रण सोम्य होईल . मिश्रण तयार करण्याच्या भांडयातील मिश्रणावर हे पाणी टाकावे जेणे करुंन १००० मिलि मिश्रण करणे 


सोईचे होईल. 


धान्य आधारीत कमी ऑसमॉलेरीटी असलेला सुरुवातीचा आहार सततचा अतिसार असलेल्या बालकांना द्यावा. या नंतर हे कमी लॅक्टोज असलेला 
आहार देऊनही अतिसार सुरुच राहीला तर लॅक्टोज रहित आहार द्यावा. 


लॅक्टोज रहित आहार 


१००० मिलि मधिल खाद्य पदार्थ 


धान्य आधारीत सुरूवात (स्टार्टअप) आहार 


* अंडयाचा पांढरा भाग (ग्रॅम) wo 
ग्लुकोज (ग्रॅम) ३८ 
** मुरमुऱ्याची पावडर (ग्रॅम) Vo 
खाद्यतेल (ग्रॅम) wo 
मिसळण्यासाठी पाणी (मिलि) १००० 
उष्मांक (किलो केलरी/१०० मिलि) ७८ 
प्रथिने ( ग्रॅम/१०० मिलि) 2.0 


लॅक्टोज ( ग्रॅम/१०० मिलि) 


टिप- 


* अंडयाच्या पांढऱ्या भागा ऐवजी ३० ग्रॅम चिकन देता येईल. अंडयाचा पांढरा भाग पुर्ण वापरावा आणि तेल त्यानुसार 


मिसळावे. 


** प्रथिनांसाठी शेंगदाणे, सोया किंवा स्थानीक पातळीवर उपलब्ध डाळी वापरता येतील, या मुळे आहाराचा निर्देशांक वाढेल व शिजवण्याची गरज 


भासेल. 


संदभ : 
1- Training Manual Facility Based Care of Severe Acute Malnutrition, Ministry of Health Welfare Govt. of India 


परिशिष्ट - १६ 


पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालकांनादयावयाचा पुनर्वसन स्थितीतील आहार 


चे नाव व एकक 


सुरुवात (केचअप) आहार प्रमाण 


धान्य आधारीत सुरुवात (केचअप) आहार 


ताजे गाईचे दूध किंवा इतर दूध (टोन्ड डेअरी दूध) (मिलि) 


200 


७५०७० 


साखर (ग्रॅम) 


मुरमुरा पावडर (ग्रॅम) 


खाद्य तेल (मिलि) 


पाणी : तयार करण्यासाठी (fates) 


उष्मांक (किलो केलरी/१०० मिलि) 


प्रथिने ( ग्रॅम/ २०० मिलि) 


Brest ( ग्रॅम/१०० मिलि) 


feq-" IAP २००६ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


वैद्यकीय गुंतागुंत असलेली सर्व सॅम बालके किंवा स्थिर झाल्यावर भूक मंदावलेली आणि गुंतागुंत नसलेली व चांगली भूक असलेल्या बालकांना 
पुनर्वसन काळजीची गरज असते. पुनर्वसन स्थिती मध्ये Haare आहार, दैनंदिन काळजी आणि मातांचा सहभाग याचा समावेश असतो. 


कमी लॅक्टोज कॅचअप आहार 


१००० मिलि मधिल खाद्य पदार्थ व एकक 


धान्य आधारीत सुरुंवात (HAAT) आहार 


* अंडयाचा पांढरा भाग (ग्रॅम) 


RKO 


ग्लुकोज (ग्रॅम) 


१२० 


मुरमुऱ्याची पावडर (ग्रॅम) 


१२० 


खाद्यतेल (ग्रॅम) 


wo 


उष्मांक (किलो केलरी/१०० मिलि) 


प्रथिने ( ग्रॅम” २०० मिलि) 


लॅक्‍टोज ( ग्रॅम/१०० मिलि) 


टिप-* अंडयाच्या पांढऱ्या भागा ऐवजी ७२ ग्रॅम चिकन देता येईल. 


: 1- Training Manual Facility Based Care of Severe Acute Malnutrition, Ministry of Health Welfare Govt. of India 


पर्रिशिष्ट - १७ 
प्रमाणित पोष्टिक बाल आहार 


१) बाळ आहार :- २) बाळ आहार :- 

साहित्य प्रमाण (ग्रॅम) साहित्य प्रमाण (ग्रॅम) 
तांदुळ २० ग्रॅम rae «ग्रॅम 
मुगडाळ ८ ग्रॅम मुगाची डाळ ५ ग्रॅम 
रागी (नाचणी ) २० ग्रॅम सफरचंद २० ग्रॅम 
qa १०० मि गुळ २० ग्रॅम 
गुळ २० ग्रॅम खजूर २० ग्रॅम 
खजूर ्ि बदाम a 

१० ग्रॅम 20 ग्रॅम 

बादाम Sy ata दुध क 
तुप २.५ ग्रॅम ou २.५ ग्रॅम 
पोषण मुल्ये पोषण मुल्ये 
उष्मांक ३३१ fen उष्मांक ३०९ fen 
प्रथिने ८.७४ ग्रॅम प्रथिने ८.२३ ग्रॅम 


टिप :- हा आहार बालकांच्या मातांना घरी तयार करुन देण्याबाबत सांगण्यात येवू शकेल. 


संदर्भ -1) Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (CMR) Hyderabad 


१) न्युट्रीशन मिक्‍स :- 


साहित्य प्रमाण (ग्रॅम) 

गहु ३० ग्रॅम 
तांदुळ १० ग्रॅम 
ज्वारी १९० ग्रॅम 
अख्खे मुग ३० मि 
दाल्िया 20 ग्रॅम 
बादाम र 

20 WA 
दुध पावडर 7 

३० ग्रॅम 
साखर २५ ग्रॅम 
पोषण मुल्ये 
उष्मांक ८५८० Th 
प्रथिने २८ ग्रॅम 


परिशिष्ट - १८ 


प्रमाणित पोष्टिक आहार 


२) त्रिधान्य लाडू :- 


साहित्य प्रमाण (ग्रॅम) 
ज्वारी २५ ग्रॅम 
तांदुळ १० ग्रॅम 
गहु २० ग्रॅम 
तुप १९० ग्रॅम 
गुळ ३० ग्रॅम 
बादाम & 
१९० ग्रॅम 
शेगदाने 2 
«WA 
पोषण मुल्ये 
उष्मांक ८५०९ किकें 
प्रथिने 20 ग्रॅम 


टिप :- २) न्युट्रिशन मिक्स तयार करतांना सर्व पदार्थ खमंग भाजून पिठ तयार 
करावे व दुध पावडर व साखर मिक्स करुन बरणीत भरुन ठेवावे. 


२) वरील सर्व पदार्थ तुपात भाजून पुड करून घ्यावे. 

३) गुळ मिसळून त्रिधान्य लाडू करावे. 

४) हे लाडू/न्युट्रिशन मिक्‍स आहाराव्यक्‍तीरिक्‍त मधल्या वेळेत २ वेळा घेण्यात यावे. 
संदर्भ - 


1) Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition (ICMR) Hyderabad 


